सन 2029-22 या आर्थिक वर्षात लेखाशिर्ष - 
२२१०१०९१ (२१) पुरवठा व सामुग्री अंतर्गत 
जन्म - मृत्यू नोंदणीकरिता आवश्‍यक कोरे 
नमुने छपाई करण्यासाठी रु. ५३,१९,४८७/- 
(अक्षरी रुपये त्रेपन्न लक्ष एकोणिस हजार चारशे 
सत्याऐंशी फक्त) इतक्या रकमेस सुधारीत 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.०३/आरोग्य-८ 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक:  १६मार्च, २०२२ 


१) शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र. संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.०३/आरोग्य-८ दि.२३.०२.२०२१ 

२) उपसंचालक,आरोग्य सेवा,(आमाजीआ1पुणे यांचे पत्र क्र. संआसे-२/उपसंचाळक (आमाजीआ]पुणे/कक्ष 
८५ड / भांडार / रजिस्टर नमुने छपाई /२९५९-६२/२२ दिनांक. ०९.०२.२०२२ 

3) आयुक्त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांच्याकडील दिनांक 
०६.०२.२०२२ रोजीची मान्य टिप्पणी. 

४) उपसंचालक,आरोग्य सेवा,(आमाजीआ)पुणे यांचे पत्र क्र.उपसंआसे आमाजीआ/आस्था/कक्ष 
८५ड/ज.मृ.नों.नमुने छपाई/त्रुटी पुर्तता/३४०६-०८/२२ दि.१६.०२.२०२२. 


प्रस्तावना:- 

उपसंचालक, आरोग्य सेवा पुणे यांनी त्यांच्या दिनांक ०९.०२.२०२२ व दि.१६.०२.२०२२ रोजीच्या पत्रात 
नमूद केल्यानुसार ग्रामीण भागातील जन्म-मृत्यूच्या नोंदी करण्यासाठी तसेच सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या 
आरोग्य संस्थांमध्ये जन्म-मृत्युच्या नोंदी करण्यासाठी कोरे रजिस्टरचे नमूने छपाई करण्यासाठी लेखाशिर्ष 
क्रमांक-२२१०१०९१ (२१) पुरवठा व सामुग्री अंतर्गत सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पीत रुपये 
७३,००,०००/- इतक्या निधीपैकी रुपये ५०,८४,७००/- इतक्या खर्चास शासनाच्या दि.२३.०२.२०२१ रोजीच्या 
शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. आता राज्य योजनांतर्गत योजना (09) (०२) 
जीवनविषयक आकडेवारी माहिती केंद्राचा दर्जा वाढविणे (कार्यक्रम) लेखाशिर्ष क्रमांक-२२१०१०९१ (२१) 
पुरवठा व सामुग्री अंतर्गत सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पीत रुपये ७५,००,०००/- इतक्या 
अनुदानातुन जन्म - मृत्यू नोंदणीकरिता आवश्‍यक कोरे नमुने छपाई करण्यासाठी प्रत्यक्ष निविदा प्रक्रियेद्वारे 
प्राप्त झालेल्या दरानुसार रुपये ४५,०८, ०४०/- (+) अनुज्ञेयश"जीएसटी रक्‍कम १८ टक्के प्रमाणे रु. 
८,११,४७४/- असे एकूण रक्कम रु. ५३,१९,४८७/- (त्रेपन्न लक्ष एकोणिस हजार चारशे सत्याऐंशी फक्त) 
इतक्या रकमेस सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.०३/आरोग्य-८ 


शासन निर्णय :- 

राज्य योजनांतर्गत योजना (०१) (०२) जीवनविषयक आकडेवारी माहिती केंद्राचा दर्जा वाढविणे 
(कार्यक्रम) लेखाशिर्ष क्रमांक-२२१०१०९१ (२१) पुरवठा व सामुग्री यामधून सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात 
अर्थसंकल्पीत रुपये ७५,००,०००/- इतक्या अनुदानातुन जन्म - मृत्यू नोंदणीकरिता आवश्‍यक कोरे नमुने 
छपाई करण्यासाठी प्रत्यक्ष निविदा प्रक्रियेद्वारे प्राप्त झाळेल्या दरानुसार रुपये ४५,०८, ०४०/- (5) 
अनुज्ञेय"जीएसटी रक्‍कम १८ टक्के प्रमाणे रु. ८,११,४७४/- असे एकूण रक्‍कम रु. ५३,१९,४८७/- (त्रेपन्न 
लक्ष एकोणिस हजार चारशो सत्याऐंशी फक्त) इतक्या खर्चास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


०२. सदर खरेदी साठी येणारा खर्च अंदाजित रुपये ४५,०८, ०४०/- (+) अनुज्ञेय"जीएसटी रक्‍कम १८ 
टक्के प्रमाणे रु. ८,११,४७४/- असे एकूण रक्‍कम रु. ५३,१९,४८७/- (त्रेपन्न लक्ष एकोणिस हजार चारशे 
सत्याऐंशी फक्त) इतक्या राज्य योजनांतर्गत योजना जीवनविषयक आकडेवारी माहिती केंद्राचा (०२) (०१) 
(कार्यक्रम) दर्जा वाढविणे लेखाशिर्ष क्रमांक-२२१०१०९१ (२१) पुरवठा व सामुग्री यामधून सन २०२१-२२ या 
आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पीत रुपये ७५,००,०००/- इतक्या अनुदानातुन भागविण्यात येणार आहे. सुधारीत 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे :- 


विवरण पत्र-अ 
अनुदानाचा तपशिल 
(रक्‍कम रुपयात) 
योजनेचे नाव वर्ष लेखाशिर्ष बाब अर्थ संकल्पित 
निधी 


राज्य योजनांतर्गत योजना (०१) (०२) | २०२१-२२ । २२१०१०९१ ।२१ पुरवठा व | ७५,००,०० 
जीवनविषयक आकडेवारी माहिती सामग्री 
केंद्राचा दर्जा वाढविणे (कार्यक्रम) 


विवरण पत्र -ब 
प्रस्तावित खरेदीचा तपशील 
(रक्‍कम रुपयात) 
योजनेचे नाव वर्ष । लेखाशिर्ष । बाब अर्थसंकल्पित शासन निर्णय | खरेदीची 
निधी दि.२३.०२.२०२ | रक्‍कम 
१ रोजी प्र.मा. । (सुधारीत 
प्रस्ताव) 
राज्य योजनांतर्गत | २०२१ | २२१०१०९१ | २१ ७५,००,००० | ५०,८४,७०० | ५३,१९,४८७ 
योजना (०१) (०२) | -22 पुरवठा व 
जीवनविषयक सामग्री 
आकडेवारी माहिती 
केंद्राचा र्जा 
वाढविणे (कार्यक्रम) 


पृष्ठ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.०३/आरोग्य-८ 


जन्म मृत्यू नोंदीचे कोरे नमुने छपाईच्या विवरणपत्राचा तपशील 


अ.क्र | नमुना क्रमांक रजिस्टरमधील । एकूण रजिस्टरची । एकूण रक्‍कम 
पानांची संख्या | रजिस्टरची | प्रती नग (8x4) 
संख्या किंमत/रुपये 

१ | जन्म नमूना क्र. १ २५ १०६६०० | ८.८ ९३८०८० 

२ मृत्यू नमूना क्र. २ २५ ८०४०० ८-८ ७०७५२० 

3 उपजत मृत्यू नमूना क्र. 3 २५ ४५५०० ८.८ ४००४०० 

४ मासिक अहवाल गोषवारा । २५ ५३७५० OR ४७३००० 
नमुना क्र-११,१२,१३ 

4 जन्म नोंदणी/प्रमाणपत्र २५ ५३७५० Ge ४७३००० 
दिल्याचा अहवाल 

६ मृत्यू नोंदणी/प्रमाणपत्र २५ ५३७५० Gl ४७३००० 
दिल्याचा अहवाल 

9 मृत्यूच्या कारणांचे २०० २१४० ७० १४९८०० 
सर्वेक्षण(ग्रामीण योजना 
नमूना "अ" जन्म) 

८ मृत्युंच्या कारणांचे सर्वेक्षण | २०० २१४० ७६ १६२६४० 
७६(ग्रामीण योजना नमूना 
"ब" मृत्यू) 

९ मृत्यूच्या कारणांचे सर्वेक्षण | २०० २१४० ७० १४९८०० 
(ग्रामीण 
योजना नमूना "क" मृत्यूचे 
कारण) 

हि मृत्युंच्या कारणांचे ३० ३७६०० शि ४१३६०० 
वैदयकिय प्रमाणपत्र नमुना 
क्र.४ 

हि मृत्युंच्या कारणांचे ३० १५२०० शि १६७२०० 
वैदयकिय प्रमाणपत्र नमुना 
क्र.४अ 

एकूण अंदाजित पंचेचाळीस लक्ष आठ हजार चाळीस फक्त | ४५,०८,०४० 

अनुज्ञेय जी.एस.टी.रक्‍्कम १८ आठ लक्ष अकरा हजार AR सत्तेचाळीस ।०८,११,४४७ 

टक्के प्रमाणे रक्‍कम फक्त 

एकूण रक्‍कम त्रेपन्न लक्ष एकोणवीस हजार ART GAA । ५३,१९,४८७ 

फक्‍त 


पृष्ठ ५पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.०३/आरोग्य-८ 

०३. राज्य योजनांतर्गत योजना जीवनविषयक आकडेवारी माहिती केंद्राचा (०२) (०१)दर्जा वाढविणे 
(कार्यक्रम) लेखाशिर्ष क्रमांक-२२१०१०९१ (२१) पुरवठा व सामुग्री अंतर्गत सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात 
अर्थसंकल्पीत रुपये ७५,००,०००/- इतक्या अनुदानातुन अंदाजित रुपये ४५,०८, ०४०/- (+) 
अनुज्ञेय"जीएसटी रक्‍कम १८ टक्के प्रमाणे रु. ८,११,४७४/- असे एकूण रक्कम रु. ५३,१९,४८७/- (त्रेपन्न 
लक्ष एकोणिस हजार AR सत्याऐंशी फक्त) इतक्या जन्म - मृत्यू नोंदणीकरिता आवश्‍यक कोरे नमुने छपाई 
करण्यासाठी ची खरेदी करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यतेस मुदतवाढ मिळणेबाबतच्या प्रस्तावास आयुक्‍त, 
आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांनी त्यांच्या दिनांक ०६.०२.२०२२ 


च्या टिप्पणीद्वारे मान्यता दिली आहे. 


०४. राज्य योजनांतर्गत योजना जीवनविषयक आकडेवारी माहिती केंद्राचा दर्जा वाढविणे (02) (09) 
(कार्यक्रम) लेखाशिर्ष क्रमांक-२२१०१०९१ (२१) पुरवठा व सामुग्री यामधून सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात 
अर्थसंकल्पीत रुपये ७५,००,०००/- इतक्या अनुदानातुन अंदाजित रुपये ४५,०८, ०४०/- (5) 
अनुज्ञेय"जीएसटी रक्‍कम १८ टक्के प्रमाणे रु. ८,११,४७४/- असे एकूण रक्‍कम रु. ५३,१९,४८७/- (त्रेपन्न 
लक्ष एकोणिस हजार चारशे सत्याऐंशी फक्त) इतक्या जन्म - मृत्यू नोंदणीकरिता आवश्‍यक कोरे नमुने छपाई 
करण्यासाठी ची खरेदी करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यतेस मुदतवाढ मिळणेबाबतच्या प्रस्तावास शासन 
निर्णय दिनांक २३.०२.२०२१ मधील अटींच्या अधीन राहुन सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 
०५. सदर खरेदी साठी येणारा खर्च अंदाजित रु. ५३,१९,४८७/- (त्रेपन्न लक्ष एकोणिस हजार चारी 
सत्याऐंशी फक्त) राज्य योजनांतर्गत योजना जीवनविषयक आकडेवारी माहिती केंद्राचा दर्जा (०२) (०१) 
(कार्यक्रम) वाढविणे लेखाशिर्ष क्रमांक-२२१०१०९१ (२१) पुरवठा व सामुग्री यामधून सन २०२१-२२ या आर्थिक 


वर्षात अर्थसंकल्पीत रुपये ७५,००,०००/- इतक्या अनुदानातुन भागविण्यात यावा. 


०६. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल, 
२०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला उपविभाग-दोन मधील अनु क्रमांक ४, 
नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच विकत घेण्यास मंजूरी देण्यासाठी 
प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार सदर प्रस्तावास मान्यता 


देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.०३/आरोग्य-८ 


०७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०१२४११४६१४१११७ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार देशानुस र व नावाने. 


अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई 
१०) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी,मुंबई 


Digitally signed by LAHANE VJAYKUMAR 
LAXMANRAO 

DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PLANNING DEPARTMENT, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 

2.5.4.20=047af7706d4845 170e3864b62c8bc6b38 
V | J AY K U M A R 0c78f1 1ce6607746c0b15e934fc8284, 

pseudonym=91CF303CCF98AAFBC28FD87C6A7 


1DA717A6A7250, 


serialNumber=8902AEDC74F3CACF3FB967FF595 
LAX M A N A SAAFSDCBFDD2C053872C04B5E467 1EF77EC30, 

cn=LAHANE VIJAYKUMAR LAXMANRAO 

Date: 2022.03.16 14:35:04 +05'30' 


(वि. ल. लहाने) 
सह सचिव महाराष्ट्र शासन 


) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

) व्यवस्थापकिय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉर्पोरेशन लि.परेल,मुंबई 
) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य संचालनालय, मुंबई,पुणे. 

) सह संचालक,आरोग्य सेवा,रुग्णालये (राज्यस्तर),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 

) सह संचालक, आरोग्य सेवा, (खरेदी कक्ष),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 

) सह संचालक आरोग्य सेवा, (अर्थ व प्रशासन),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 

) महाळेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरिक्षा/ळेखा अनुज्ञेयता),मुंबई 
) महालेखापाल, महाराष्ट्र-२(लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता),नागपूर 
) 


११) अधिक्षक, विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, अमरावती/नाशिक 


१२) निवडनस्ती (आरोग्य-८) 


पृष्ठ ५पैकी ५ 


